जिल्हा न्यायालय, नाशिक येथील 
न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- दुरुस्ती-०७२३/ प्र.क्र.१२५/ कार्यासन-११ 
५ वा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १. मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. MMSE) ६०१७-२०२३ (८५)/१३७७/ 
३०३५२, दिनांक २८.६.२०२३. 
२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , नाशिक यांचे पत्र 
क्र. प्रशा/४२२९/२०२३, दि. १७.०५.२०२३ 
३. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. इमारत/५२४२/२०२३, 
दिनांक.० ७.०६.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा न्यायालय, नाशिक येथील न्यायाधीज्ञा वसाहतीमधील न्यायीक अधिकाऱ्यांकरीता 
असलेल्या तोरणा, ब्रम्हगिरी, देवगिरी, पंकज, पराग, परिजात, पवन व परिक्षित या इमारतींमध्ये 
दुरुस्तीकरणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
यांच्याकडून दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक मागविण्यात आले होते. त्यांनी संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये 
रुपये ३,४१,१३,८८३ /- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक जिल्हा न्यायालय, नाशिक यांना सादर केले. 
सदर अंदाजपत्रके सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित असून ती कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 
यांनी साक्षांकित केली असून त्यास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
यांनी तांत्रिक सहमतीसह शिफारस केली आहे. 

सदर अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे तपासणी साठी 
पाठविली असता, छाननीअंती त्याविभागाने रुपये ३,५९,१९,७५४/- इतक्या रकमेस सहमती 
दर्शविली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सहमती दिल्यानुसार जिल्हा न्यायालय, 
नाशिक येथील तोरणा, ब्रम्हगिरी, देवगिरी, पंकज, पराग, परिजात, पवन व परिक्षित या न्यायाधीठा 
निवासस्थानांच्या दुरुस्तीकरीता येणाऱ्या रु. ३,५९,१९,७५४/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणसाठ 
लाख एकोणीस हजार सातडऱी चौपन्न फक्‍त ) इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-०७२३/ प्र.क्र.१२५/ कार्यासन-११ 


२. सदर निवासस्थानांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. इमारतीचे नाव वाटप सदनिका बांधकाम वर्षे 
निवासी इमारत वसाहती 

| पारिजात इमारत । एकूण ६ सदनिका (दिवाणी | १९८३-८४ 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर) 

२ पवन इमारत एकूण ४ सदनिका (१-अतिरिक्‍त | १९८३-८४ 
जिल्हा न्यायाधीठा -- ३ दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर) 

३ परिक्षित इमारत एकूण ६ सदनिका (दिवाणी | २०१५-१६ 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर) 

बंगला 

me तोरणा बंगला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा , | १९२१-२२ 
नाशिक 

२ ब्रम्हगिरी बंगळा जिल्हा न्यायाधीछा-४ व अतिरिक्‍त | २००५ 
सत्र न्यायाधीडा 

३ देवगिरी बंगला जिल्हा न्यायाधीडा-२ व अतिरिक्‍त | २००५ 
सत्र न्यायाधीडा 

४ पंकज बंगला जिल्हा न्यायाधीठा-५ व अतिरिक्त | १९८४-८५ 
सत्र न्यायाधीडा 

षु पराग बंगला दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व | १९८४-८५ 
औदयोगिक न्यायालयाचे 
न्यायाधीठा 


३. सदर खर्च "मागणी क्र .जे -१, २०१४, न्यायदान , १०५, जिल्हा व सत्र न्यायालये , (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , (02)(09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ( २०१४ ०१७२) दत्तमत , २७ लहान 
बांधकामे" या ळेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून त्या त्या आर्थिक वर्षात विहित पद्धतीने आर्थिक 
तरतूद करुन भागविण्यात यावा . मात्र आर्थिक तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

४.  यानुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार निधी उपलब्धतेचा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
यावा त्यानुसार निधी उपलब्धतेचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

५. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १३३/ 
२०२३/इमा-२, दिनांक २१.०७.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८७६/व्यय-५, दि. 
१४.०९.२०२३ अन्वये व त्या विभागांच्या सहमतीने तसेच वित्त विभाग, दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील भाग एक, उपविभाग पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र.१३४(३) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-०७२३/ प्र.क्र.१२५/ कार्यासन-११ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२११७३९१७४४१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=64f5ab9e0 1 9c90ad5db684984df1 13ed090622 
45cb9e042be5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


G A | KWA D serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482 
D4768A126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS 
VASANT GAIKWAD 
Date: 2023.11.21 17:40:07 +05'30' 


(विलास व्ही. गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सहसचिव 


१. मा.प्रबंधक (निरिक्षणे -२), मा. उच्च न्यायालय , मुंबई (पत्राने) 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,जि. नाशिक. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 

५. वित्त विभाग , कार्यासन व्यय -५, मंत्रालय , मुंबई. 

६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. विधि व न्याय विभाग (कार्या. २३ व २४) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


